केंद्र शासनाच्या State Reform Action Plan 
2020 and District Level Business Reforms 
Action Plan 2020 अंतर्गत पोलीस आयुक्‍त व 
जिल्हादंडाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येणारे 
परवाने व त्याचे नुतनीकरण याकरीता 
महाआयटीच्या सहाय्याने विकसित करण्यात 
आलेल्या ऑन-लाईन पोर्टल संदर्भातील देयके 
A PRI APU Ava, 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०९२०/प्र.क्र.१०१/विजा-५ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ- १. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय,मुंबई यांचे क्र. डीआय /इओडीबी/ Seq 
/२०२०/सी-१३६७, दिनांक २१/१०/२०२०. 
२.मुख्य कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांचे क्र. एमएच-आयटी/ 
ओडब्ल्यु/०९२०/००५४०, १६/२/२०२१ चे पत्र. 
३.अपर पोलीस महासंचालक (निव स), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. पोमसं /४४ /धोरण 
/State Reform Action Plan/o4/2020/38, दिनांक ०६/०४/२०२१. 
४.शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ०९२०/प्र.क्र.१०१/विज्ा-५, दिनांक २९/०४/२०२१ 
५. महाआयटी कॉर्पोरेशन, मुंबई यांचा दिनांक ०९/०८/२०२१ रोजीचा प्राप्त ई-मेल 
६. विशेष पोलिस महानिरीक्षक (का.व.सु), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/ ४४/ 
धोरण/51चा8 Reform Action 28/९५/२०२०, दिनांक २४/०८/२०२१. 
७. समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०२१. 
८. विशेष पोलिस महानिरीक्षक (निव स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/४४/ 
धोरण/51च8 Reform Action )8॥/०५/२०२०/२६९ मुंबई, दिनांक ०८/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of 
Commerce & Industry, Government of India has released State Reform Action Plan 2020 and 
district level Business Reforms Action Plan 2020 अंतर्गत राज्यासाठी एकुण 309 सुधारणा (Reforms) 
देण्यात आल्या आहेत. याअनुषंगाने, गृह विभागाशी संबंधित इज ऑफ gst बिजनेस अंतर्गत १८ सुधारणा 
संदर्भात ऑन-लाईन पोर्टल तयार करुन त्याची माहिती उद्योग संचालनालयाच्या मदतीने केंद्र शासनाच्या 
माहिती प्रणाळीवर अपलोड करावयाची आहे. याद्वारे, संपूर्ण राज्यासाठी महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) 
नियम, १९६६, सार्वजनिक मनोरंजन नियम, १९६० व सिनेमॉटोग्राफ अँक्ट, १९५२ अंतर्गत परवाना प्राधिकारी 
यांच्याकडून देण्यात येणारे परवाने व सदर परवान्यांचे नुतनीकरण आदी बाबींकरीता ऑनलाईन पोर्टल 
विकसित करण्यारिता Io सेवांसाठी एकूण रुपये रु.५०,७५,१८१/- इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकाच्या 
खर्चास संदर्भ क्र.७ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२०/प्र.क्र.१०१/विशा-५ 


पोर्टल Go Live करण्याकरीता महाराष्ट्र ईन्फॉर्मेशान टेक्नॉंलॉजी कॉर्पोरेशन लि. व WAS ईन्फोर्मेशान सेंटर 
सर्व्हीसेस यांचेकडून प्राप्त देयके अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TAU :- निर्णय :- 

पोलीस महासंचालक कार्यालय यांनी महाआयटी कॉर्पोरेशन महामंडळ, मुंबई मार्फत संपूर्ण राज्यासाठी 
महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम, १९६६, सार्वजनिक मनोरंजन नियम, १९६० व सिनेमॉटोग्राफ अँक्ट, 
१९५२ अंतर्गत परवाना प्राधिकारी यांच्याकडून देण्यात येणारे परवाने व सदर परवान्यांचे नुतनीकरण याकरीता 
विकसित करण्यात आलेल्या ऑन-लाईन पोर्टल संदर्भातील देयके महाराष्ट्र ईन्फॉर्मेशान टेक्नॉंलॉजी कॉर्पोरेशन 
लि. व नेशनल ईन्फोर्मेशान सेंटर सर्व्हीसेस यांचेकडून प्राप्त एकूण रु.५०,२६,१५९/- (अक्षरी रुपये पन्नास लाख 
सव्वीस हजार एकशे एकोणसाठ) इतक्या रकमेच्या खालीलप्रमाणे नमूद देयके अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

(१) महाराष्ट्र ईन्फॉर्मेशान टेक्नॉंलॉजी कॉर्पोरेशन लि. एपीजे हाऊस, ३ रा मजला, दिन वाच्छा रोड, 

चर्चगेट, मुंबई यांचे दिनांक २९/०८/२०२२ रोजी सादर केलेले देयक रु.४०,९५,५१३/- + एसजीएसटी 

९ % रु.३,६८,५९६.१७ + सीजीएसटी ९% रु. ३,६८,५९६.१७ अशी एकूण रु.४८,३२,७०५/- (अक्षरी 

रुपये अठ्ठेचाळीस लाख बत्तीस हजार Taal पाच फक्त) 

आणि 

(२) नॅशनल ईन्फोर्मेशान सेंटर सर्व्हीसेस इन. मिनीस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड इन्फोर्मेशान टेक्नॉंलॉजी, 

हॉल नं.२ आणि ३, ६ वा मजला एनबीसीसी टॉवर, १५ भिकाजी काम प्लेस, नवी दिल्ली-६६ यांचे दिनांक 

२०/०९/२०२२ रोजी सादर केलेले देयक रु.१,६३,९४४/- + आयजीएसटी १८% रु.२९,५०९.९२/- Haft 

एकूण रक्‍कम रु.१,९३,४५४/- (अक्षरी रुपये एक लाख त्र्याण्णव हजार चारशे चोपन्न फक्त) 


२. सदर प्रयोजनावरील होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१, ए २०५५- पोलीस (००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (00) १०९, जिल्हा पोलीस दल (कार्यक्रम) (२०५५ ०५१५) ५२-यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री या 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या व बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आलेल्या अनुदानातुन भागविण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. क्र.६९०/२०२२/व्यय-७, 
दिनांक १५/११/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११२३१७४१२०५७२९ असा आहे. हा आदेहा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. GANESH MOHAN “a 

KATHAWATE saa = 
(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत- अग्रेषित 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२०/प्र.क्र.१०१/विशा-५ 


४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

५. सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाआयटी कॉर्पोरेशन महामंडळ लिमिटेड, अपीजे हाऊस, ३ रा मजला, 
के.सी.कॉलेज जवळ, मुंबई 

९. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई 

१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान महालेखापाल -१/२, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१३. प्रधान महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी 

१६. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१७. श्री.रामकुमार, सहायक पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) तथा नोडल अधिकारी, पोलीस 
महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८.श्री.एस.चैतन्य, पोळीस उपआयुक्त (अभियान) तथा नोडल अधिकारी, पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

29. विशा-५ कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


